एक्सप्रेस इमारत व fede हाऊस या इमारतीच्या 
जागेच्या भूसंपादनाप्रकरणी अंदाजित मुल्यांकनानुसार 
आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-काजादु-१११९/प्र.क्र.३०/नापु-१२ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी,२०१९. 


वाचा : १. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे क्रमांक : निशि/ 
निवास/ ९१/प्र.क्र.9३/(॥)सात/जा.क्र.२९, दिनांक २४.१.२०१९ रोजीचे पत्र. 

२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे क्रमांक : निशि/ 
निवास/९१/प्र.क्र.७३/(॥)सात/जा.क्र.४३, दिनांक १३.२.२०१९ रोजीचे पत्र. 


शासन [नणय निर्णय :- 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई या कार्यालयासाठी क्रिसेंट हाऊस 
इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील ५७७.४७ चौ.मी. जागेचे अंदाजित मुल्य रक्‍्कम/ 
रु.१९,४१,७३,४८९/- इतके आहे. तसेच एक्सप्रेस इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्याच्या आवश्‍यक असलेल्या 
३४५.१८ चौ.मी. जागेचे अंदाजित मुल्यांकन रक्‍कम रु.२८,२३,९३,६९१/- इतकी आहे. सिव्हील अपील 
क्र. १६९९/२००७ दिनांक १५/९/२०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे. त्यानुसार या 
जागांसाठी अंदाजित मोबदला देण्यासाठी रु.४७,६५,६७,१८०/- व ३% आस्थापना खर्च 
रु.१,४२,९७,०१५/- आणि 3% सोयी सुविधा रक्‍कम रु.१,४२,९७,०१५/- अशी एकूण रक्‍कम 
रु.५०,५१,६१,२१०/- (रुपये पन्नास कोटी एक्कावन्न लाख एकसष्ट हजार दोनही दहा फक्त) इतकी 
आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. 


२. सदर मोबदल्याची रक्‍कम रु.५०,५१,६१,२१०/- (रुपये पन्नास कोटी एक्कावन्न लाख एक US 
हजार दोनशे दहा फक्त) ही रक्‍कम “उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर,” यांना प्रदान करण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
यांच्या वैयक्तिक ठेव लेख्यातून मागणी क्र.एम-४ मुख्य लेखाशिर्ष ४४०८ अन्न साठवण व वखार या वरील 
भांडवली खर्च, ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२) (०१) मुंबई शहर 
खरेदीची किंमत ( अनिवार्य) (४४०८ ००७७), २१ पुरवठा व सामुग्री या लेखाशिर्षात सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावी. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाने औपचारीक संदर्भ क्र. ४२२/व्यय १० दिनांक १४.२.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार रक्‍कम अदा करण्याची कार्यवाही 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालयाच्या रोख शाखेकडून करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः काजादु-१११९/प्र.क्र.३०/नापु-१२ 


कि सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१६१५३११५६६०६ क्रमांक असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Netra Prashant Mank 


Netra Prashant पणी न. 


A. 9e4a6ac471ded0614da7ea3 1c20099ea47 1d8436dcf49faa3i 
0b2e0638732c3, 


INumber=c3da77 5eedf3e67170f45df66f5deac5 16cOb0ab689da41 
ankame ee ee 


Date: 2019.02.16 15:33:27 +05'30 


(नेत्रा मानकामे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मुंबई हहर, ओल्ड कस्टम हाऊस फोर्ट, मुंबई Yoo ००१. 
) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई-४०० ००१. 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


Cc fw 


Cc 
ae 


अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवड नस्ती (नापु.१२) 


G & 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


